लोकशाही दिनाची अंमलबजावणी 
जिल्हा पालक सचिवांची नेमणूक. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जिपास १४१७/प्र.क्र.२७/१८-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
दि. ५ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा : 9) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक :जिपास १००९/प्र.क्र.११६/०९/१८-अ, 


दि.३.२.२०१५ 
२) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : जिपास १४१५/प्र.क्र.८५/१८-अ, 
दि.१८.१.२०१६ 
३) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक: जिपास १४१६/प्र.क्र.६/१८-अ, 
दि.२९.२.२०१६ 
४) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक: जिपास १४१६/प्र.क्र.४४/१८-अ, 
दि.४.७.२०१६ 
५) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : जिपास १४१६/प्र.क्र.४४/१८-अ, 
दि.५.१०.२०१६ 
६) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : जिपास १४१६/प्र.क्र.४४/१८-अ, 
दि.६.२.२०१७ 
७) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक: जिपास १४१६/प्र.क्र.४४/१८-अ, 
दि.३०.३.२०१७ 
८) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक: जिपास १४१६/प्र.क्र.४४/१८-अ, 
दि.२२.६.२०१७ 
९) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक :जिपास १४१७/प्र.क्र.२७/१८-अ, 
दि.११.७.२०१७ 
१०) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक :जिपास १४१६/प्र.क्र.४४ /१८-अ, 
दि.१४.९.२०१७ 
११) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक :जिपास १४१७/प्र.क्र.२७/१८-अ, 
दि.७.११.२०१७ 
१२) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : जिपास १४१७/प्र.क्र.२७/१८-अ, 
दि.७.२.२०१८ 


१३) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : जिपास १४१७/प्र.क्र.२७/१८-अ, 
दि.६.४.२०१८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपास १४१७/प्र.क्र.२७/१८-अ 


१४) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक: जिपास १४१७/प्र.क्र.२७/१८-अ, 
दि.२८.६.२०१८ 
१५) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक : जिपास १४१७/प्र.क्र.२७/१८-अ, 
दि.१६.७.२०१८ 
शासन परिपत्रक : 


संदर्भाधीन दि.३.२.२०१५, दि.१८.१.२०१६, दि.२९.२.२०१६, दि.४.७.२०१६, दि.५.१०.२०१६ 
दि.६.२.२०१७, दि.३०.३.२०१७, दि. २२.६.२०१७, दि. ११.७.२०१७, दि.१४.९.२०१७, दि.७.११.२०१७, 
दि.७.२.२०१८, दि.६.४.२०१८, दि.२८.६.२०१८ व दि.१६.७.२०१८ च्या शासन परिपत्रकान्वये जिल्हा 
पालक सचिव पदावरील नियुक्तीचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. तद्नंतर पुढील 
विवरणपत्रात नमुद जिल्हयांकरीता पालक सचिवांच्या रिक्‍त झाळेल्या पदांवर पुढील विवरणपत्रात 
दर्शविल्यानुसार सचिवांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. जिल्हयाचे नाव नवीन पालक सचिव 
haa . | परभणी श्रीमती.विनिता वेद, सचिव,महिला व बालविकास विभाग 
२. । भंडारा श्री.अतुल पाटणे, सचिव(वस्रोद्योग,सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग 
३. | सांगली श्री.महेश पाठक, प्रधान सचिव,अन्न व नागरी पुरवठा विभाग 
४. | उस्मानाबाद श्री.अनिल डिग्गीकर, प्रधान सचिव,पर्यावरण विभाग 
५. । हिंगोली श्री.एन.आर.गद्रे, प्रधान सचिव,लेखा व कोषागरे,वित्त विभाग 
६. ।अकोला श्री.सौरभ विजय, सचिव,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
a उर्वरित जिल्हयांच्या पाळक सचिवांच्या Pyar उपरोक्‍त संदर्भाधीन दि.३.२.२०१५, 


दि.१८.१.२०१६, दि.२९.२.२०१६, दि.४.७.२०१६, दि.५.१०.२०१६, दि.६.२.२०१७, दि.३०.३.२०१७, 
दि.२२.६.२०१७, दि.११.७.२०१७, दि.१४.९.२०१७, दि.७.११.२०१७, दि.७.२.२०१८, दि.६.४.२०१८, 
दि.२८.६.२०१८ व दि.१६.७.२०१८ च्या शासन परिपत्रकाप्रमाणेच कायम राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपास १४१७/प्र.क्र.२७/१८-अ 


oe सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. २०१८१००५१६५२०७१३०७ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशानुस R व नावाने, 


Digitally signed by BIPIN MALLICK 
Date: 2018.10.05 16:54:11 +05'30' 


(बिपिन मल्लिक) 
अपर मुख्य सचिव (प्र.सु.र.व.का.) 
प्रत: 
) राज्यपाल यांचे सचिव (पत्राने) 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
) सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा /विधान परिषद, विधानमंडळ, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
) सर्वमा. संसद सदस्य /विधानसभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य 
) मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
) सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
) सर्व संबधित जिल्हा पालक सचिव 
qo) सर्व विभागीय आयुक्‍त 
११) सर्व जिल्हाधिकारी 
१२) सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
१३) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (प्रसिध्दीसाठी) 
१४) सर्व मंत्रालयीन विभाग (त्यांना विनंती करण्यात येते की, हे परिपत्रक आपल्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास आणण्यात यावे.) 
१५) सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१६) निवडनस्ती (का-१८-अ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


